वर्ष ९ , अंक १६ ] 


सत्यमेव जयते 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


- 

जा . क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / स्वयंभुराज दुग्ध संस्था / २०२३ / १५ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , स्वयंभुराज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . कुसुर , तालुका वैभववाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र . एसडीजी / व्ही.डब्लु.डी . / ओ.जी.आर. / ओ / ४६८ / सन २०१८ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 
त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 


[ पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.०० 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


( 8 ) 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


जा.क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध संस्था / २०२३/१६० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . वैभववाडी , तालुका 
वैभववाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी / व्ही.डब्लु.डी . / अ.जी . आर . / ओ / ३ ९९ / डी / सन ० ९ , दिनांक २२ जानेवारी २०० ९ या संस्थेचा 
कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

जा . क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री . कामधेनू दुग्ध संस्था / २०२३ / १६१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री . कामधेनू सहकारी दुग्ध व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्या . मसुरे - डांगमोडे , तालुका 
मालवण , जिल्हा सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी / एमएलएन / अ.जी.आर. / ओ / ३०५ / डी / ९ ३ , दिनांक २६ फेब्रुवारी १ ९९ ३ या संस्थेचा कारभार बंद 
करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

- 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


जा . क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / परुळे पंच दुग्ध संस्था / २०२३ / १६२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , परुळे पंच दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . परुळे , तालुका वेंगुर्ला , जिल्हा सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र . एसडीजी / व्हीएलए / अ.जी . आर . / ओ / ४४५ , दिनांक १८ एप्रिल २०१६ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) १ अ 


w 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

जा . क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / माजगांव दुग्ध संस्था / २०२३ / १६३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , माजगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . माजगांव , तालुका सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र.एसडीजी / एसडब्ल्डी / अ.जी.आर. / ओ / ४३५ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच 
अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 


जा.क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / श्री . देव मायापूर्वचारी दुग्ध संस्था / २०२३/१६४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री . देव मायापूर्वचारी सहकारी दुग्ध व्यावसायीक संस्था मर्या . मळगाव , तालुका 
सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . आरटीजी / पीआरडी / ओ / २१३ , दिनांक १८ डिसेंबर १ ९ ८१ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि 
त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे 
ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

जा.क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / सातेरी दुग्ध संस्था / २०२३ / १६५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , सातेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . मणेरी , तालुका दोडामार्ग , जिल्हा सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र . एसडीजी / डीडीएम / अ.जी.आर. / ओ / ४२५ दिनांक २४ जून २०१५ , या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 

दावा तसेच 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

जा . क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / माउली सावडाव मत्स्य संस्था / २०२३/१६६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , माउली सावडाव ओटव मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या . , सावडाव 
ता . , कणकवली , जिल्हा सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी . / केकेआय / आरएसआर / असआर / ३२२ / २०१८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ या संस्थेचा 
कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी . 


हा 

आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहनिबंधक सहकारी संस्था ( सिडको ) , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 


वाचावे : 

( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/१५६ ( २ ) 
दिनांक १ ९ / ०३ / १ ९ ६८ . 


( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र .१२० / १५ स , दि . ०२/०४/२००५ 

( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.नाबँका / डी -४ / नापत / 
क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३/०७/२००५ . 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . नापत / डी - ४ / पतसंस्था 
का . क . १५६/११ , दिनांक २१/११/२०११ . 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ मधील दि . ०५/१२/२०१७ रोजीचे आदेश . 

( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक ८ / सआ / वैधा कार्य व अवसा . 
( ७ ) नवी मुंबई को - ऑप . हौसिंग फेडरेशन लि . , वाशी नवी मुंबई यांचेडील पत्र दि . ०५/११/२०२१ 

( ८ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ३०/१२/२०२१ रोजीचे आदेश . 

( ९ ) नवी मुंबई को- ऑप . होसिंग फेडरेशन लि . , वाशी नवी मुंबई यांचेडील पत्र दि . १४/१२/२०२२ 

( १० ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतूद . 


जा.क्र.सनि / ससं / सिडको / ६२५४ / २०२३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संगिता र डोंगरे , सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( सिडको ) नवी मुंबई या आदेशान्वये नवी 
मुंबई को - ऑप हौसिंग फेडरेशन लि . , वाशी नवी मुंबई या संस्थेच्या संदर्भ क्र . ९ मधील पत्रानुसार खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ १ , १०१ व १५४ ( ब ) ( २ ९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ नुसार 
मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता 

मोबाईल नं . 


( २ ) 

श्री . महेंद्र विठ्ठल रावेरकर 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याची 
शैक्षणिक पात्रता 


( ३ ) 

बी.कॉम . , जी.डी.सी. अँड ए 

प्रमाणित लेखापरिक्षक , पॅनल नं . ११ ९ ७४ 


शक्तीची व्याप्ती / 
कार्यक्षेत्र 


( ४ ) 

नवी मुंबई सिडको 
हद्दीपुरते 


अटी व शर्ती : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
नवी मुंबई सिडको हद्दीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सहकारी प्रिमायसेस सहकारी संस्थांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ १ , १०१ व १५४ ( ब ) ( २ ९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रास अनुसरून नमूद रक्कमा वसूल करण्यासाठी 
कार्यवाही करावी . थकीत रक्कम वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , १०१ व १५४ ( ब ) ( २१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ -३ , अ -४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सिडको , नवी मुंबई यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरावा वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरण्याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ - २ , अ -३ , अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 


६ ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . ११४२/२०१३ दि बेसिन कॅथेलिक को आप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 


१० ) सदर अधिकार फक्त सिडको हद्दीपुरते व सिडको हद्दीतील फक्त गृहनिर्माण / प्रिमायसेस सहकारी संस्था संदर्भात प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत . इतर संस्थांसाठी या अधिकाराचा उपयोग करता येत नाही . 


११ ) नविन हौसिंग फेडरेशन व या कार्यालयाकडून तसेच संबंधित गृहनिर्माण / प्रिमायसेस संस्थांकडून वसुलीसाठी विशेष अधिकाऱ्याकडे 
सोपविलेल्या दाखल्यांबाबत हे अधिकार वापरता येतील व नवी मुंबई हासिंग फेडरेशन संबंधीत संस्था व सहनिबंधक सिडको यांना 
वेळोवेळी अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


१२ ) वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यापूर्वी मालमत्तेची अपसेटप्राईज निश्चित करून त्यासाठी या 
कार्यालयाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील . 


१३ ) लिलावाची बोली नियम १०७ १३ प्रमाणे कायम करणेस या कार्यालयास प्रस्ताव दाखल करून त्यास या कार्यालयाची मंजुरी 
घेणे वसुली अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील . 


१४ ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


१५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दि . २० मार्च २०० ९ च्या परीपत्रकान्वये 
दिलेल्या सुचनाप्रमाणे वसुली अधिकारी यांनी जंगम जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली 
जाणार नाही तो पर्यंत ताब्यात घेऊ नये मालमत्ता लिलावाबाबत शासन व सहकार आयुक्त यांचेकडील परीपत्रकीय सूचना व सहकार 
कायदा नियम पोटनियम व इतर संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे पालन कटाक्षाने करणे आवश्यक आहे अन्यथा हे अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 


१६ ) या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी वरील प्रदान केलेले अधिकार राहतील त्यानंतर फेडरेशनने सदरच्या अधिकारात 
मुदतवाढ घेणे बंधनकारक राहील . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२३ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


संगिता र . डोंगरे , 
सहनिबंधक सहकारी संस्था , सिडको , 
नवी मुंबई . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना . क्षे.क.म. ) बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सी / युएलसी / डे- V / ६ ( i ) / SR - II- ९ ८३ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दि . ३ ऑगस्ट २००० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
श्री . वसंत शंकर परांजपे व इतर ११ , ३४ एम . जी . रोड , विलेपार्ले ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५७ यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित 
दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे हे अधिसूचित 
करण्यात आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , दिनांक २३ जून २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५२१ वर प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेत नाजकधा अधिनियमाच्या 
कलम १० पोट - कलम ( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे . 


ज्याअर्थी , नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट - कलम ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . 
कलम १० पोट - कलम ( ३ ) व पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने श्री . वसंत शंकर परांजपे व इतर ११ यांनी धारण केलेल्या 
खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात 
आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , मौजे- विलेपार्ले ( पू . ) , ता . अंधेरी येथील न . भू.क्र . १४३ ते १५१ मधील अतिरिक्त क्षेत्र १ ९९ .८४ चौ . मी . करिता 
नाजकधा कलम २० खाली दि .०६.११.१ ९९ ३ रोजीच्या आदेशान्वये सूट दिलेली असल्याने शासन निर्णय दि . १६.० ९ .२०१ ९ मधील तरतुदीनुसार 
अशा प्रकरणी केलेली संपादनाची कार्यवाही अयोग्य ठरत आहे . 


त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २३ जून २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५२१ वर 
प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचना खालील अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

तालुका 

( ४ ) 

अंधेरी 


अ.क्र . 

( १ ) 


बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ . 


१ 


जिल्हा 

( २ ) 

मुंबई उपनगर 


गाव 

( ३ ) 

विलेपार्ले 


न.भू.क्र . 

( ५ ) 

१४३ ते १५१ 

एकूण 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ६ ) 

१ ९९ .८४ 

१ ९९ .८४ 


निधी चौधरी , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबई . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल , यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / श्रीसिविसेसो / १७ ९ सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , श्री सिद्धी विनायक सेवा सहकारी संस्था मर्या . , पनवेल 
तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३ ९ ३ / २०११-१२ / सन -२०१२ , दिनांक १ मार्च २०१२ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर 
व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल , यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / वाप्रकुअसो / १८० सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , वावेघर प्रकल्पग्रस्त कुशल / अकुशल सहकारी संस्था 
मर्या . , मु . वावेघर , पोस्ट रसायनी , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३० / २०१६-१७ / सन -२०१७ , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१७ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे 
अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) –२ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर 
व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , खेड यांजकडून 


अधिसूचना 

कलम १ ९ ( १ ) 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसंपादन / उ.वि . अ . खेड / शिवतर ( कोडबा ) / एसआर / ३६ / २०२१ . – ज्या अर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

" " 

; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


मा . जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडील पत्र क्र भूसं / समन्वय / कार्या -१ / अधिकार प्रत्यार्पित / २०२१ , दिनांक २ मार्च 
२०२१ चे आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी तसेच उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन , रत्नागिरी यांना 
भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील तरतुदीनुसार कलम ४ ( १ ) , कलम ११ ( १ ) व कलम १ ९ ची अधिसूचना मान्यतेचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 


३ 


४ 


ত w 9 v 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


x 


m 


ই 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


भाग एक ( को . वि . पु . ) –२ अ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


१५०० 

१५०१ 

१५०२ 

१५०३ पै . 

१५०४ पै . 

१५०६ पै . 

१५०८ पै . 

१५० ९ पै . 


१५११ 

१५१२ 


१५१३ 


१५१४ 


१५१५ 

१५१६ 


१५१७ 


गाव - शिवतर , तालुका - खेड , जिल्हा 


१५१८ 

१५२२ पै . 

१५२३ पै . 

१४०१ पै . 

१४०२ 

१४०३ पै . 

१४०४ 


रत्नागिरी 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( ३ ) 


०.१०.०० 

०.०३.०० 

०.२२.०० 

०.३०.०० 

०.२२.०० 

०.२२.०० 

०.३०.०० 

०.११.०० 

०.०८.२० 

०.१२.२० 

०.२०.४० 

०.०४.५० 

०.०७.७० 

०.०६.०० 

०.१३.७० 


०.००.८० 

०.१७.८० 

०.१८.६० 


०.०३.९ ० 

०.२४.०० 

०.२७.९ ० 

०.१४.०० 

०.०५.३० 

०.१२.०० 

०.१७.३० 


०.०२.०० 

०.१३.०० 

०.१५.०० 

०.० ९ .०० 

०.१४.०० 

०.१०.०० 

०.२०.०० 

०.०७.०० 

०.६४.०० 

०.०२.०० 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 


२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 


४६ 

४७ 

४८ 


४ ९ 


५० 


५१ 


५२ 


१४०५ 

१४०६ 

१४०७ 

१४०८ 

१४० ९ 

१४५१ पै . 

१४५२ 

१४५३ 

१४५४ 

१४५५ 

१४५६ 

१४५७ 

१४५८ 

१४५ ९ 

१४६० 

१४६१ 

१४६२ 

१४६३ 

१४६४ 

१४६५ 

१४६६ 

१४६७ 


१४६८ 

१४६ ९ 

१४७० 


१४७१ 


१४७३ 


१४७२ 


१४७४ 


०.०३.०० 

०.०२.३० 

०.१३.०० 

०.१०.१० 

०.५२.०० 

०.४३.०० 

०.७७.०० 

०.१२.२० 

०.०५.३० 

०.०६.१० 

०.०५.५० 

०.०५.६० 

०.०२.५० 

०.०३.०० 

०.०३.५० 

०.०३.०० 

०.३१.०० 

०.०३.५० 

०.० ९ .७० 

०.०८.०० 

०.१२.०० 

०.०३.६० 

०.०२.०० 

०.०५.६० 

०.०६.३० 

०.०४.३० 

०.०६.२० 

०.१२.०० 

०.१८.२० 


०.०७.९ ० 

०.०४.०० 

०.११.९ ० 


०.०३.३० 

०.०५.५० 

०.०८.८० 


०.०६.४० 

०.०३.५० 

०.० ९ .१० 

०.३७.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


५४ 

५५ 

५६ 


५७ 

५८ 

५ ९ 


६० 


६१ 


६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 


६७ 


६८ 


६ ९ 


७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 

७६ 

७७ 

७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 


१४७५ 

१४७६ पै . 

१४८० 

१४८१ 

५१५ 

१४८२ 

१४८३ 

१४८४ 


१४८५ 


१४८६ 

१४८७ 

१४८८ 

१४८ ९ 

१४ ९ ० 


१४ ९ १ 


१४ ९ २ 

१४ ९ ३ 


१४ ९ ४ 

१४ ९ ५ 

१४ ९ ६ 

१४ ९ ७ 

१४ ९ ८ 

१४ ९९ 

३१६ 

३१७ 

३१८ पै 

३१ ९ 

३२२ 

३२३ 


०.०५.०० 

०.०५.०० 

०.३२.०० 

०.०४.५० 

०.०६.८० 

०.०४.८० 

०.०४.३० 

०.१०.२० 

०.१०.०० 

०.२०.२० 


०.०५.१० 

०.०८.०० 

०.१३.१० 

०.०३.०० 

०.०६.०० 

०.२३.०० 

०.०७.०० 

०.१२.७० 

०.०३.५० 

०.१६.२० 


०.०२.७० 

०.०१.०० 

०.०३.७० 

०.०३.०० 

०.१५.२० 

०.० ९ .४० 

०.२४.६० 

०.२५.८० 

०.०२.०० 

०.०३.०० 

०.०२.०० 

०.०४.०० 

०.०२.०० 

०.०३.०० 

०.०३.०० 

०.०१.२० 

०.०२.५० 

०.० ९ .०० 

०.०५.०० 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

( २ ) 

( ३ ) 

३२४ 

०.०६.०० 

३२५ 

०.१६.०० 

३२६ 

०.०४.०० 

३२७ 

०.११.०० 

३२८ 

०.१२.०० 

३२ ९ 

०.०३.०० 

३३० 

०.०८.०० 

३३१ 

०.०२.०० 

३३४ पै . 

०.१०.०० 

३३ ९ पै . 

०.११.०० 

३४० 

०.१३.०० 

३४१ 

०.०६.०० 

३४२ 

०.०७.०० 

३४३ 

०.१८.०० 

३४४ 

०.१ ९ .०० 

३४५ 

०.५५.०० 

३४६ 

०.१७.०० 

३४७ 

०.२५.०० 

३४८ 

०.१७.०० 

३४ ९ पै . 

०.१०.०० 

३५० पै . 

०.०४.५० 

३५१ पै . 

०.०२.०० 

३५२ 

०.०२.०० 

३५३ 

०.०६.०० 

३५४ पै 

०.०६.०० 

३५५ पै . 

०.१३.०० 

३५७ पै . 

०.० ९ .५० 

१ ९९ ४ 

१.८७.०० 

१ ९९ ५ 

०.५७.०० 

१ ९९ ६ 

०.६३.०० 

१ ९९ ७ 

०.०१.८० 

१ ९९ ८ 

०.१२.१० 

११ ९९ 

०.४ ९ .०० 

१२०० पै . 

०.४२.०० 

१२०१ पै . 

८.३०.०० 

१२०८ 

०.८८.०० 

१२० ९ 

०.३३.०० 

१५२१ पै . 

०.००.२० 

१५४५ पै . 

०.१७.०० 

१४४ ९पै . 

०.८६.०० 

१४५० पै . 

०.१५.०० 

२७.९ १.५० 


( १ ) 


८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 


९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 

१ ९ ८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 

१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
१५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव - लघुपाटबंधारे योजना शिवतर ( कोडबा ) , ता . खेड , जि . रत्नागिरी 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - सदर भूसंपादनाद्वारे या लघुपाटबंधारे योजनेतील धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा तसेच 
चौकीदार निवासस्थान या कारणासाठी जमीन संपादित करणेबाबतचा प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ - सदर लघुपाटबंधारे योजना यशस्वी कार्यरत झाल्यानंतर होणाऱ्या पाणी साठ्यावर परिसरातील गावांना पिण्याचे 
पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे . तसेच कालव्याद्वारे पाणी ठेऊन परिसरातील जमिनी सिंचनाखाली आल्यास उन्हाळी पिके तेथील जनता घेवू शकणार 
आहेत . एकंदरीत सदर धरणातील पाणी साठ्याचा लाभ तेथील जनतेला होऊन शेतजमिनी सुजलाम सुफलाम होणार आहेत . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती 
होणार असून , ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकऱ्यांची 
संमती आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - निरंक 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ नुसार ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे क्षेत्र ५० हेक्टरांहून अधिक असेल किंवा 
लाभधारक परिमंडळ क्षेत्र २०० हेक्टरांहून अधिक असेल किंवा गावठाण बाधित होत असेल अशा सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांना पुनर्वसन अधिनियम लागू 
आहे . मात्र शिवतर प्रकल्पामध्ये एकही बांधकाम / घरे बाधित होत नसून प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र २७.९ १.५० हे . आर बाधित होत असल्याने पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

प्रकरणी भाकर सेवा संस्था , लांजा या संस्थेमार्फत पाहणी होऊन त्यांनी पत्र क्रमांक एसआयए / ५६३ / २०२२ , दिनांक २४ मे २०२२ अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दोन प्रतीत सादर केलेला आहे त्यानुसार सारांश खालीलप्रमाणे 


- 


लघुपाटबंधारे प्रकल्प मौजे शिवतर ( कोडबा ) , ता . खेड , जि . रत्नागिरी या प्रकल्पामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा १०० टक्के प्रश्न 
कायमस्वरूपी सुटणार आहे तर २४० हे . आर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . त्यामुळे कृषि उत्पादनात वाढ होऊन मुबलक हिरवा चारा निर्माण होणार 
आहे . पशुपालन , दुग्धव्यवसाय , शेती , फळबाग लागवड होऊन गावामध्ये स्थानिकांना व सभोवतालच्या गावातील लोकांना रोजगार मिळवून त्यांच्या 
जीवनमानाचा दर्जा वाढणार आहे . रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेली कुटुंबे परत गावात येतील . 


पाणी साठ्यामूळे मत्स्यपालन , बोटिंग , मासेमारी , इ . मुळे पर्यटनात वाढ होईल . एकूण सर्वच बाधित व बाधित कुटुंबांचे सर्व संमती पाहता हा 
प्रकल्प भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त असा आहे . 


एकूण लाभाचे प्रमाण हानी व नुकसान यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक आहे . आम्ही सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल पथक या प्रकल्पाची 
जोरदार शिफारस करीत आहोत . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ नुसार ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे क्षेत्र ५० हेक्टरांहून अधिक असेल किंवा 
लाभधारक परिमंडळ क्षेत्र २०० हेक्टरांहून अधिक असेल किंवा गांवठाण बाधित होत असेल अशा सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांना पुनर्वसन अधिनियम लागू 
आहे . मात्र शिवतर प्रकल्पामध्ये एकही बांधकाम / घरे बाधित होत नसून प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र २७.९ १.५० हे . आर बाधित होत असल्याने पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


- 


१६ 


क . 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , खेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - निरंक 

प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता- निरंक 


अ . 


ब . 


खेड , 

दिनांक ३ मार्च २०२३ . 


राजश्री गोरे , 
उप विभागीय अधिकारी खेड , 
उप विभाग खेड . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

— 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / पामउसेसो / १८१ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , पार्वती महिला उद्योग सेवा सहकारी संस्था मर्या . , रु . 
नं . ३०१ , शिवलिला हौसिंग सो , सेक्टर -६ ए , कामोठे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३३२ ९ / २०१६ 
१७ / सन २०१६ , दिनांक ६ एप्रिल २०१६ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन 
संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील 
अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / विघ्नहर्तादिसो / १८२ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , न्यू श्री विघ्नहर्ता सहकारी देखभाल संस्था 
मर्या . , न्यू श्री विघ्नहर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सर्व्हे नं . १५० , हिस्सा नं . ३ , वाजे गांव , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ३७५६ / २०१७-१८ / सन २०१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ३ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील 
अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / आकास्वयंसेसो / १८३ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , आषाढी कार्तिकी स्वयंरोजगार सहकारी सेवा 
संस्था मर्या . , आपटा नवीन कोळीवाडा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / १३ ९ ० / २०१५-१६ / सन २०१५ , 
दिनांक २३ जून २०१५ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे 
अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


१८ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / बबेसेसो / १८४ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , बहिरीनाथ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , बेलपाडा , 
पो . जासई , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३४०८ / २०१७-१८ / सन २०१७ , दिनांक ११ एप्रिल २०१७ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित 
करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील , 
अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

- 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / आबाग्राबिशेपतसं / १८५ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , आबा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या . , मु . दिघाटी , पो . केळवणे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / आरएसआर / ( सीआर ) / ५६२ , दिनांक २ जानेवारी २००४ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित 
करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन ढेरंगे , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा 
ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / कोव्हिकेकन्याविग्रासो / १८६ / सन २०२३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , को.ए.सो.व्हि . के . विद्या . विद्यार्थी ग्राहक 
सहकारी संस्था मर्या . , को.ए.सो.व्हि . के . विद्यालय पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / सीओएन / ५०६ , दिनांक ५ 
डिसेंबर १ ९ ८ ९ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम 
आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ३ अ 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / केकअसेसो / १८७ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , केतन करूणेश्वर अपंग सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , मु . शांतीवन , पो . नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ५ ९ ० / २०१०-११ / सन २०१० , दिनांक १३ 
मे २०१० असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येत आहे . 


२० 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील , 
अप्पर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / ईएफएसीबसेसो / १८८ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , ई.एफ.ए. सी . बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , प्लॉट नं . ००६ , बि . नं . ७ , इकॉनॉमी सेक्टर , महालक्ष्मी नगर , नेरे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
१३८५ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक ८ मे २०१३ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

— 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / कानोबा वेहासो / १८ ९ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , कानोबा वेअर हाऊस अभिनव सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ४३३ / १ , गव्हाण फाटा - चिरनेर रोड , पो . वहाळ , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
४०१६ / २०१८-१९ / सन २०१ ९ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


२१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / विलबेसेसो / १ ९ ० / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , विष्णू लक्ष्मी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , 
के / एच ३/११/२०४ , सेलिब्रेशश्न सेक्टर -१६ / १७ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ४०१५ / 
२०१८-१९ / सन २०१ ९ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१ ९ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / खासेसो / १ ९ १ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , श्री खारेश्वर सेवा सहकारी संस्था मर्या . , घोसाळवाडी , 
पो . पोयंजे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३६०० / २०१७-१८ / सन २०१७ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित 
करण्यात येत आहे . 


२२ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील , 
अपर उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

- 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / पोबेआग्रासो / १ ९ २ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा विद्या ग्राहक संस्था 
मर्या . , पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा विद्या . चिखले , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / सीओएन / ५१७ , दिनांक २४ जुलै २००० 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित 
करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / कमऔउसो / १ ९ ३ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , कष्टकरी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या . , मु . चिरवत , पो . शिरढोण , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( आय ) / ५११ / ९ ७ , दिनांक ६ ऑक्टोबर 
१ ९९ ७ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व 
मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


२३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अव.मध्य . आ / शेतकरी खविसंघ / १ ९ ७ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड , शेतकरी सहकारी खरेदी 
विक्री संघ मर्या . , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / ( पीडब्ल्यूएल ) / एजीआर / ( एम ) / ५०१ , दिनांक १३ जुलै १ ९ ८७ असलेल्या 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करण्यासाठी श्री . मोहन 
ढेरंगे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा 
घेऊन १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर मध्यंतरीय अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणाको व 
इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत सादर करावा , तसेच 
नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक १५ जानेवारी २०२३ आयोजित सुनावणीस आपण गैरहजर 
राहिला आहात . याबाबत नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पुनःश्च या कार्यालयात दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
दु . २.०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . 
मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल , यांजकडून 
अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / अन्नपूर्णासो / २०४ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , अन्नपूर्णा सेवा सहकारी संस्था मर्या . , के . एच . १ , 
बी - ४ , वास्तुविहार , सेक्टर - १६ , रुम नं . ४०२ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / ३३२७ / २०१५ 
१६ / सन २०१५ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन ढेरंगे 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , तालुका पनवेल जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा 
ताबा घेवून संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / 

प्रकुअसेसो / २०५ / सन २०२३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , श्रमिक प्रकल्पग्रस्त कुशल अकुशल सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , फा . प्लॉट नं . ४८२ , साईनगर , पनवेल , तालुका पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / 
३४१० / २०१७-१८ / सन २०१७ , दिनांक १३ एप्रिल २०१७ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . संजय पाटील 
अप्पर क्षक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा 
ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल , यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / निर्माण म सं / २४७ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , निर्माण मजूर सहकारी संस्था मर्या . , पनवेल 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२६ / ९९ -२००० / सन - ९९ , दिनांक २ ९ जुलै १ ९९९ असलेल्या सहकारी 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , तालुका पनवेल जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


२५ 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल , यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / शिवम मजूर / २४८ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , शिवम मजूर सहकारी संस्था मर्या . , कळंबोली 
तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी ( एल ) / ५३४ , दिनांक ७ जानेवारी २००२ असलेल्या सहकारी संस्थेचे 
कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) ४ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , अधिन सहायक निबंधक सहकारी संस्था पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या 
दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / दर्शनी म सं / २०० / सन २०२३ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , दर्शनी मजूर सहकारी संस्था मर्या . चिंचपाडा , ता . पनवेल , 
जि . रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५०७ / सन १ ९९ २ , दिनांक ३० मार्च १ ९९ २ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


२६ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून 
श्रीम . निता पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती 
करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेवून संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / उडाण म सं / २०१ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , उडान मजूर सहकारी संस्था मर्या . , कोपर कोल्ही , 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( एल ) / ५२१ / सन १ ९९ ६ - ९ ७ , दिनांक १० जून १ ९९ ६ असलेल्या सहकारी संस्थेचे 
कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीम . निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . 
विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / सम औउसो / २०२ / सन २०२३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , ज्याअर्थी , समविचारी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . , बी -३० / १ , सेक्टर- ७ , नवीन पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड , नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / पीआरडी / ( आय ) / ५१३ , दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २००४ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे 
अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . निलेश 
चव्हाण उपलेखापरीक्षक सहकारी संस्था पनवेल , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर 
व मालमत्तेचा ताबा घेवून संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / क .१०२ / अंतिम आदेश / सक्षम सेवा सो / २०३ / सन २०२३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड , सक्षम सेवा सहकारी संस्था मर्या . , शिवकृपा 
हौसिंग सोसायटी , सदनिका क्र . ७ , भूखंड क्र . ८ - सी , सेक्टर -०४ , आसुडगांव - खांदा कॉलनी , नवीन पनवेल , तालुका पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्र . 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / १३८ ९ / २०१३-१४ / सन -२०१४ , दिनांक ११ एप्रिल २०१४ असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत 
पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) –४ अ 


त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . मोहन ढेरंगे 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था पनवेल , तालुका पनवेल , जि . रायगड यांची नियुक्ती करीत आहे . विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तर व मालमत्तेचा 
ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

कार्यकारी अभियंता , खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , पेण , जिल्हा रायगड यांजकडून 

क्रमांक पेण / खाभुसवअवि / प्रशा -२ / २२६०. – महाराष्ट्र खारभूमी कायदा , १ ९ ७ ९ मधील कलम ७ , उप कलम ( १ ) नुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून “ कार्यकारी अभियंता , खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , पेण , जिल्हा रायगड , ” यांनी मौजे साई “ तालुका 
पनवेल , जिल्हा रायगड , ” येथील साई खारभूमी योजनेचे ई . ई . सी - टप्पा -१ , नुतनीकरणाचे काम पूर्ण केले असून ती उपरोक्त कायद्यातील कलम 
६ उप कलम ( २ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


२८ 


योजनेचा मसुदा ( ड्राफ्ट स्किम ) 

( १ ) योजनेचे नांव 


: साई खारभूमी योजना , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड . 

( २ ) योजनेचे उद्देश 

: पुनःप्रापित क्षेत्राचे संरक्षण करणे तसेच खाजण क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याकरिता . 
( ३ ) ( अ ) योजनेचा अंदाजे पुनः प्रापित होणारे एकूण क्षेत्र की , ज्याच्या अंतर्भाव परिणामीत क्षेत्रात येईल . 

गावाचे नांव 


अ.क्र . 


( १ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 


एकूण क्षेत्र 

२३०.५ ९ ० 

( ब ) योजनेअंतर्गत खाजण क्षेत्राचे भूमापन क्रमांक 

क्रमांक ( गाववार ) 

गावाचे नांव 

भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


साई 


( २ ) 


साई 


अ.क्र . 

१ 


१ 


( २ ) 


साई 


एकूण क्षेत्र 

( क ) योजनेअंतर्गत वगळावयाच्या क्षेत्राचे भूमापन क्रमांक ( गाववार ) 

गावाचे नांव 

गट / सर्वे नंबर 

क्षेत्र 

हे . आर 

( ३ ) 

०.०२ 


खाजगी जमीन क्षेत्र 
हे . आर 
( ३ ) 

२३०.५ ९ ० 


( २ ) 

१५१/७ 


सर्वे नं . 

( २ ) 


१५१ 


( ३ ) 


०.०० 


सरकारी जमीन क्षेत्र 

हे . आर 
( ४ ) 


हिस्सा नंबर 
( ३ ) 


०.००.० 


०.००.० 


सरकारी जमीन क्षेत्र 

हे . आर 

( ४ ) 


०.०० 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर 

( ४ ) 

०.०२ 


एकूण क्षेत्र 

( ४ ) योजनेमुळे पुनः प्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा - सदरचा नकाशा , संबंधित लाभधारक शेतकऱ्यांच्या अवलोकनासाठी तहसिलदार , 
पनवेल ह्यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेला आहे . 

वगळावयाच्या क्षेत्राची यादी 


एकूण क्षेत्र 
हे . आर 
( ५ ) 

२३०.५ ९ ० 


खाजगी क्षेत्र हे . आर 

( ४ ) 

०.०२.० 


२३०.५ ९ ० 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर 
( ५ ) 


०.०० 


लाभधारकाचे नाव 
( ५ ) 

आत्माराम दिनकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
२ ९ 
सदर क्षेत्र वगळल्यानंतर साई खारभूमी योजना , ता . पनवेल चे एकूण क्षेत्र 

वगळावयाचे क्षेत्र 

०.०२.० 


एकूण क्षेत्र 

२३०.५ ९ ० 

एकूण क्षेत्र 
२३०.५७.० 

पुढे असेही विहित करण्यांत येते की , सदर योजनेतील लाभधारक शेतकऱ्यांना काही हरकती उपस्थित करावयाच्या असतील तर त्यांनी त्या 
तहसिलदार , पनवेल , जिल्हा रायगड यांचेकडे महाराष्ट्र खारभूमी विकास कायदा , १ ९ ७ ९ च्या कलम ७ उप - कलम ( १ ) अन्वये हा मसुदा योजना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा 
दिवसाच्या आंत यापैकी कोणता कालावधी उशीरात उशीरा संपणाऱ्या तारखेपूर्वी लेखी कराव्यात . 


पेण - रायगड , 

दिनांक १७ एप्रिल २०२३ . 


सु . ह . सावंत , 
कार्यकारी अभियंता , 

खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , 
पेण - रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 

कार्यकारी अभियंता , खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , पेण - रायगड यांजकडून 

- 

क्रमांक खाभुसवअवि / पेण / प्रशा -३ / ४५५५ / २००१ – महाराष्ट्र खारभूमी विकास कायदा सन १ ९ ७ ९ मधील कलम ७ , उप कलम ( १ ) 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून कार्यकारी अभियंता , खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , पेण , जिल्हा रायगड , यांनी 
मौजे तोंडसुरे खारगाव , ता . म्हसळा , जि . रायगड योजनेचे काम पूर्ण केलेले असून ती उपरोक्त कायद्यातील कलम ६ , उप कलम ( २ ) अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आली होती . उपरोक्त कायद्यातील कलम ६ , उप कलम ( २ ) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून खाली 
नमूद करण्यात आलेले भूमापन क्रमांक मौजे तोंडसुरे खारगाव खारभूमी योजना , ता . म्हसळा , जि . रायगड , या योजनेच्या प्रापण / पुनः प्रापित क्षेत्रातून 
वगळण्यात / ( Denotified ) करण्यात येत आहे . 


३० 


योजनेचा मसुदा 

( १ ) योजनेचे नांव : मौजे तोंडसुरे खारगाव खारभूमी योजना , ता . म्हसळा , जि . रायगड . – 

( २ ) योजनेचा उद्देश कि , पुनःप्रापित क्षेत्राचा फायदा करून घेता येईल . - शेतीसाठी 

( ३ ) खाजण क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी व पीक उत्पादनात वाढ करण्याकरिता . 
( ४ ) ( अ ) योजनेचे अंदाजित संरक्षित होणारे एकूण क्षेत्र , खालीलप्रमाणे : 

गावाचे नांव 


( १ ) 

तोंडसुरे खारगाव , ता . म्हसळा , जि . रायगड 


गावाचे नांव 


( १ ) 

तोंडसुरे खारगाव 


भूमापन क्रमांक 


( २ ) 

४८ , ४ ९ , ६० , ५० , १७ , १८ , 
१ ९ , २० , २१ , २२ , २३ , २४ , 
२५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ , ३० , 
३३ , ३४ , ३८ . 


कबजेदार / लाभधारक / वगळण्यात येणारे क्षेत्र हे . 


भोगवटाधारकाचे नाव 
( ७ ) 

श्रीमती नाजुरा खलील गणतारे 


पेण - रायगड , 

दिनांक १७ एप्रिल २०२३ . 


खाजगी क्षेत्र 

हे . आर 

( २ ) 

७६.६७.२ 


खाजगी क्षेत्र 

( ८ ) 

०.२०.० 


खाजगी क्षेत्र 

हे . आर 
( ३ ) 

७६.६७.२ 


सरकारी क्षेत्र 
हे . आर 
( ३ ) 

१४.६६.८ 


सरकारी क्षेत्र 
( ९ ) 


सरकारी क्षेत्र 

हे . आर 
( ४ ) 

१४.६६.८ 


आर . वगळल्यानंतर शिल्लक राहणारे क्षेत्र हे . आर . 


सरकारी क्षेत्र 

( ११ ) 

१४.६६.८ 

यापुढे असेही निश्चित करण्यात येत आहे की , सदर योजनेमुळे या / ज्या लाभधारक शेतकऱ्याला / शेतकऱ्यांना काही हरकती उपस्थित 
करावयाच्या असतील तर त्याने त्यांनी तहसिलदार , म्हसळा , ता . म्हसळा , जि . रायगड यांचेकडे महाराष्ट्र खारभूमी विकास कायदा सन १ ९ ७ ९ 
च्या कलम ७ उप - कलम ( १ ) अन्वये हा मसुदा योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत किंवा संबंधित 
ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत यापैकी कोणताही कालावधी उशीरात उशीरा संपणाऱ्या तारखेपूर्वी 

कराव्यात . 


०.००.० 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर 
( ५ ) 

९ १.३४.० 


खाजगी क्षेत्र 
( १० ) 

७६.४७.२ 


एकूण क्षेत्र 

हे . आर 
( ४ ) 

९ १.३४.० 


वगळण्यात येणारा 
भूमापन क्रमांक 

( ६ ) 

२ ९ / ३ ब 


एकूण क्षेत्र 
( १२ ) 

९ १.१४.० 


सु . ह . सावंत . 
कार्यकारी अभियंता , 

खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , 
पेण - रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २०-२६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 
३१ 

उप संचालक , भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश मुंबई , यांजकडून 

( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 


वाचा .. 


- 


( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही.सी.आर 
४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / 
का.वि. ६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठोणे यांचेकडील पत्र क्र . शि . दा / चि . मानपाडा / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२३/३०० , ठाणे , 
दिनांक ३० जानेवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गांवठाण / अधिसूचना / २०२३ / ९ ८५ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या 
अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , ( म . राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - चितळसर मानपाडा हे १५ ९ ६ मिळकतीचे गांव परिनिरिक्षणासाठी 
परिरक्षण भूमापक कासारवडवली यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कासारवडवली मध्ये मौजे- चितळसर मानपाडा मधील १५१६ मिळकती 
नव्याने नगर भूमापन अधिकारी , ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन 
परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये १४,६८,०३५ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२३ पासून होणेची आहे . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , 
भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


अ.क्र 
. 
जिल्हा 
तालुका 


१ 


२ 


ठाणे 


ठाणे 


मुंबई , 
दिनांक 
२० 
फेब्रुवारी 
२०२३ 
. 


परिशिष्ठ 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा - या गावांचा / मिळकतींचा तपशिल 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे 


कार्यालयाचे 

नाव 


४ 


नगर भूमापन 

अधिकारी , ठाणे 


सजा 


कासार वडवली 


कासारवडवली , 

कावेसर , कोलशेत , 

चितळसर मानपाडा 

पैकी , माजिवडा , ढोकाळी 


एकूण 


मिळकती गावे मिळकती 

C 

९ 


६ ९ ३० 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


६ ९ ३० 


चितळसर | १५१६ 

मानपाडा 

पैकी , 


सजा 

१० 


कासार वडवली 


गावे 


कासारवडवली , 

कावेसर , कोलशेत , 

चितळसर मानपाडा 

पैकी , माजिवडा , ढोकाळी 


चितळसर मानपाडा 

पैकी , 


एकूण 


मिळकती 


६ ९ ३० 


१५१६ 


८४४६ 


शेरा 


सदर सजाच काम नगर 

भूगापन अधिकारी ठाणे 
यांचेकडील परिरक्षण 

भूमापक कासारवडवली 

याचकडून करून घेणेचे 

आहे . 


कृष्णात कणसे , जिल्हा अधीक्षक , 


भूमि 
अभिलेख 
संलग्न 
उप 
संचालक 

भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २० - २६ , २०२३ / चैत्र ३० - वैशाख ६ , शके १ ९ ४५ 


